क्रीडा महर्षी प्रा.दि.बा.देवधर क्रीडा 
प्रबोधिनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विद्यालय,म्हाळुंगे,बालेवाडी येथील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 
अदा करण्यासंदर्भात... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१७२४/प्र.क्र.४०/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४ 
वाचा- १. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शाशिम-१०९६/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-१, 
दि.२७ मार्च,१९९७ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन पत्र क्र. संकीर्ण १००९/प्र.क्र.१२९/क्रीयुसे-१ 
दि.०३ सप्टेंबर,२०१२ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.क्रीडायो १६१४/प्र.क्र.२००/क्रीयुसे-२, 
दि.१६ नोव्हेंबर,२०१६ 
४.उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.शिक्रीपी/क्रीप्रशा/वेतन/तरतूद/ 
२०२३-२४/का-११, दि.२२/०३/२०२४ व दि.२७/०३/२०२४ ची पत्रे 
५.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.पुनर्वि-२८२२/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ३१/०३/२०२४ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडापटू तयार व्हावेत या उद्देशाने बालेवाडी,पुणे 
येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा विद्यापीठामध्ये निवासी खेळाडूंसाठी १००% अनुदान तत्वावर क्रीडा 
महर्षी प्रा.दि.बा.देवधर क्रीडा प्रबोधिनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, म्हाळुंगे, बालेवाडी 
सुरु करण्यात आळे आहे. सदर शाळेचे व्यवस्थापन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत 
चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तदनंतर सदर झाळेतील पूर्ण वेळ शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना दिनांक १६.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात 
आली आहे. क्रीडा महर्षी प्रा.दि.ब.देवधर क्रीडा प्रबोधिनीचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
पुणे येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे फ़ेब्रुवारी, २०२४ चे वेतन, ७ वा वेतन थकबाकी 
(नोव्हें.२२ ते जाने.२३) आणि ७ वा वेतन आयोग वेतन थकबाकी भ.नि.नि.जमा करणेसाठी ३ रा 
हप्ता (२०१६ ते २०१८) अदा करण्याकरीता ₹३३,६५,९१८/- इतका अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचेकडून संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला होता. या अनुषंगाने लेखाशीर्ष २२०४ २०६४, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) 
अंतर्गत संदर्भ wy येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध झालेला 
₹३३,६५,९१८/- निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१७२४/प्र.क्र.४०/क्रीयुसे-२ 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी क्रीडा महर्षी प्रा.दि.बा.देवधर क्रीडा प्रबोधिनी 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, म्हाळुंगे, बाळेवाडी येथील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याकरिता लेखाशिर्ष मागणी क्र. ई-३, २२०४, (33) (०१) क्रीडा 
विद्यापीठाची स्थापना (२२०४-२०६४) अंतर्गत यापूर्वी उपलब्ध निधी व संदर्भ क्र.५ येथील शासन 
निर्णयानुसार पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध निधी असा एकूण ₹४६,०२,२२४/- इतका निधी 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे- 


अ.क्र तपशील रक्‍कम रुपये 

| 9. | माहे फ़ेब्रुवारी, २०२४ चे वेतन रु.१८,५०,७८१/- 

२. ।७वावेतन थकबाकी (नोव्हे.२२ ते जाने.२३) रु.११,७४,२२४/- 

3. ।७ वा वेतन आयोग वेतन थकबाकी भ.नि.नि.जमा करणेसाठी | रु.१५,७७,२३९/- 
३ रा हप्ता 

एकुण | रु.४६,०२,२४४/- 


२. याकरिता लेखाशिर्ष मागणी क्र.ई-३, २२०४, (३३) (०१) क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना 
(२२०४-२०६४), ३६ या लेखाशिर्षामधील शिल्लक ₹१२,३६,३२६/- इतका निधी व लेखाशीर्ष 
मागणी क्र.ई-३, २२०४, (३३) (०१) क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना (२२०४ ५८३१), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षातून संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्विनियोजनाद्वारे 
मंजूर केलेला ₹३३,६५,९१८/- इतका निधी असा एकूण ₹४६,०२,२४४/- निधी आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा, पुणे यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे - 

i. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषांनुसार खर्च करण्यात यावा. शासन 

लेख्याबाहेरील बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येवू नये. 

i. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध 
परिपत्रके/आदेश/नियम/शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करूनच वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 

॥. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता/बाबींकरिता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी 
खर्च करण्यात यावा. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत वेळेत सादर करावे. 

३. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र.१९४/१४७१, दि.२८/०३/२०२४ व वित्त 
विभाग अनौ.सं.क्र.५००/व्यय-५, दि.३१/०३/२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१७२४/प्र.क्र.४०/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या /////.॥१8॥॥/०59॥॥9.90९.॥ या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३३११८०५१३५५२१ असा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DNYANESHWAR 
ASARAJ| AVHAD 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, Hare, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव,(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
१३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१४.आयुक्‍्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१८. निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


